मोटार वाहन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या 
वाहन ४.० व सारथी ४.० या 
प्रणालीसंदर्भातील प्रशिक्षण कार्यक्रमास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१७/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १६ जानेवारी २०१९ 


वाचा : - 
परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र.पआका/का-११/संगणक/२०१८/ 
जा.क्र.१४२४६, दि.०३.१०.२०१८ व क्र.पआका/का-११/संगणक/ वाहनसारथी ४.० 
प्रशिक्षण/२०१८ जा. क्र. १६८२०, दि.११.१२.२०१८ 


प्रस्तावना :- 
मोटार वाहन विभागातील सर्व कार्यालयात वाहन४.० व सारथी ४.० या प्रणाली कार्यान्वीत 


करण्यात आल्या आहेत. सदर प्रणाली हाताळण्याबाबत व तिच्या सुरक्षेच्या विषयाबाबत कर्मचा-यांना 
सखोल प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक आहे. तसेच ई-चलान, डिजीलॉकर/एम-परिवहन या संकल्पनेचे व 
मोटार वाहन विभागातर्फे नजिकच्या भविष्यकाळात हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाबाबतचे संबंधीत 
कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक असल्याने परिवहन कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण 
देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मोटार वाहन विभागांतर्गत सर्व ५० परिवहन कार्यालयांमधील प्रत्येकी दोन याप्रमाणे एकुण 
१०० लिपीकवर्गीय कर्मचारी यांना वाहन ४.० व सारथी ४.० या संगणक प्रणालीचे व त्यानुषंगाने अन्य 
बाबींचे सेंट्रल इन्स्टीट्युट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट (सी.आय.आर.टी.),पुणे येथे ५ दिवसीय प्रशिक्षण 
देण्यास व त्यासाठी प्रती प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन रु.३०००/- या प्रमाणे १०० X ५ X 3000 = 
रु.१५,००,०००/- (रुपये पंधरा लक्ष फक्त) इतक्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. यासाठी येणारा खर्च "मागणी क्र. बी-३, २०४१ वाहनांवरील कर, (०१)(०२) मोटार वाहन 
विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण, (कार्यक्रम) (२०४१ ०३४१) १३- कार्यालयीन खर्च" 
या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-२०१९ या आर्थीक वर्षाकरीता केलेल्या तरतुदींमधून भागविण्यात 
येईल. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ 
एप्रिळ, २०१८ मधीळ परिच्छेद क्र. ६ मधील अ) नुसार तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०१८/प्र.क्र.२१७/परि-४ 


भाग-पहिला उप विभाग-तीन मधील अनुक्रमांक va महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका मधील 
परिच्छेद २७(२) अ) नुसार असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११६१५५५०३८०२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KADAM व. 
DATTATRAY / 000. 
HANMANT च 


(द.ह. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई/नागपूर. 

५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/प्रशासन/संगणक/लेखा), परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालय, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

., निवडनस्ती- (परि-४. 


१ 


छठ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


